मागणी क्र.व्ही-२ (अनिवार्य) प्रधान लेखाशीर्ष 
२८५१ ग्रामोद्योग व लघुउद्योग सन २०२१-२२ 
मधील तरतूदींचे पुनर्विनियोजन 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२३२२/प्र.क्र.(१६/२०२२)/१७स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: ३१ मार्च,२०२२ 


शासन निर्णय 

सहकार, पणन व वद्तनोद्योग विभागाच्या नियंत्रणाखाली मागणी क्रमांक व्ही-२, “२४२५- 
सहकार” या प्रधान HARSH सन २०२१-२२ मधील अनिवार्य तरतूदींमधून पुनर्विनियोजन 
करण्यास मान्यता देण्याचे प्रस्तावित आहे. 

सन २०२१-२२ अंतर्गत मागणी क्रंमाक व्ही-२, प्रधान लेखाजीर्ष *२४२५-सहकार*(अनिवार्य) 
मधील विभागीय व जिल्हा प्रशासन (२४२५ ००६७ ११ देशांतर्गत प्रवास खर्च मधून रू.१.४७ 
लाख,सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था (२४२५ ००११) ५० इतर खर्च मधून रू.५.१५ लाख व 
लेखापरीक्षणासाठी कर्मचारीवर्ग (अनिवार्य) (२४२५ ०२२७) ११ देशांतर्गत प्रवास खर्च मधून रू.२.२१ 
लाख अशी एकत्रित रू.८.८३ लाख (अक्षरी रूपये आठ लाख त्र्याऐंशी हजार फक्त) एवढी बचत सोबत 
जोडलेल्या विवरणपत्र-१ मध्ये दर्शविल्यानुसार क्रंमाक व्ही-२, प्रधान लेखाशीर्ष-२८५१ ग्रामोद्योग व 
लघुउद्योग (अनिवार्य) अंतर्गत सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र-२ मध्ये दर्शविल्यानुसार गटपातळावरील 
ग्रामीण कारागीर व बलुतेदार (अनिवार्य) (२८५१ ००२१) ०१ वेतन या योजनेसाठी पुनर्विनियोजनाने 
उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

हा शासन निर्णय महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका (भाग-१) १९७७ मधील परिच्धेद 
१६२,१६३,१६४ अन्वये प्रशासकिय विभागांना प्रदान केलेल्या शक्तीनुसार व मा.अपर मुख्य सचिव 
(सहकार व पणन) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०४०१०००९२३७६०२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SEEMA BABANRAO JADHAV 


SE EMA BABAN RAO DN: CN = SEMA BABANRAO JADHAY, C= IN, S 


COOPERATION MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT 
JA D H AV Date: 2022.04.01 00:12:22 +05'30' 


(सी. ब. जाधव) 
अवर सचिव ,महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा. मंत्री/राज्यमंत्री (सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग)मंत्राळय,मुंबई,यांचे स्वीय सहायक 
२. मा. विरोधी पक्षनेता निधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव,विभानभवन मुंबई-३२ 
३. मा. विरोधी पक्षनेता निधानसभा यांचे खाजगी सचिव,विभानभवन मुंबई-३२ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२३२२/प्र.क्र.(१६/२०२२)/१७स 


४. मा.अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग 
विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 


५. आयुक्‍त ,सहकार आयुक्तालय, पुणे. 

६. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा) -१, मुंबई. 

७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /ळेखा परीक्षा) -२,नागपुर 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

९. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 

qo. उप सचिव (९स)सहकार,पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

११. वित्त विभाग, (व्यय-२/अर्थसंकल्प-१३),मंत्रालय, मुंबई ३२. 

१२. कार्यासन अधिकारी (९स) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२. 
१३.निवडनस्ती १७-स कार्यासन सहकार,पणन व TAIT विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र-९ 
शासन निर्णय क्रमांक पुनर्वि-२३२१९/प्र.क्र.(१६/२०२२/)९७स/दि.३१.०३.२०२२ 
मागणी क्रमांक व्ही-२ प्रधान लेखाशिर्ष : २४२५-सहकार,पुनर्बिनियोजन प्रस्ताव सन २०२१-२२(वजा)(-) विवरणपत्र अनिवार्य योजना 


. o x 
र व्य ी 
fete) + O-' 
BR. ; 
००१-सं 4 
विभागीय व जिल्हा प्रशासन RF १ कोवोड महामारीमुळे प्रवास दौरे कमो झाल्याने संभाव्य बचत. 
o 0० 
(२४२५ ००६७) -११-देशांतांत प्रवास 


Se त ee ee स्स पदत 


शासन निर्णय क्रमांक पुनर्वि- ह जा आहे ०२९२/१९७स/दि.३१.०३.२०२२ 
मागणी क्रमांक व्ही-२,प्रधान लेखाशिर्ष : २८५९-ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, पुनर्विनियोजन प्रस्ताव सन २०२१-२२ (अधिक)(--) विवरणपत्र अनिवार्य योजना 


सत्यम गत कण ने मनवीर RF 
वेतन अदा करण्यासाठो आवश्यक जादा तरतूद. 


